जलसंपदा प्रकल्पातून बिगर सिंचन 
पाणी आरक्षणाच्या प्रस्तावास मान्यता 
देण्याबाबत - शुध्दीपत्रक. 
महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक - क्रमांक.बिसिंआ - २०१७/(१५९/१७)/सिं.व्य.(धो) 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :१६/०५/२०१८ 


वाचा - जलसंपदा विभाग,शासन निर्णय क्र.बिसिंआ-२०१७/(१५९/१७)/सिं.व्य.(धो),दि.१०/१०/२०१७ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


उपरोक्त शासन निर्णयात नमुद तक्‍तातील अ.क्र.५ च्या मांजरी tes फार्म प्रा.लि. फुरसुंगी, ता.हवेली, 
जि.पुणे या संस्थेच्या पाणी आरक्षणामुळे सुधारीत प्रकल्पीय तरतुदीनुसार सिंचनात होणारी कपात (हेक्‍टर) 
१८७.८० ऐवढी होत असल्याने वरील शासन निर्णयातील या संस्थेच्या रकाना क्र.६ मधील आरक्षणामुळे होणारी 


सिंचन कपात (हेक्‍टर) क्षेत्रात “४५.८३” ऐवजी “१८७.८०” असा बदल करण्यात येत आहे. तो खालीलप्रमाणे 
आहे. 


अ.क्र पाणी आरक्षणाची पाणी । मंजूर केलेले 'जलाडशय/कालवा आरक्षणामुळे 
मागणी करणाऱ्या संस्थेचे नांवे । मागणीचा | पाणी आरक्षण । / नदीचे नांव णारी सिंचन 
प्रकार (दलघमी) कपात 
(हेक्‍टर) 
=. 2 3 pk | ५ & 
५. मांजरी tes OTF प्रा.लि. फुरसुंगी, घरगुती व | घ- 0.004 खडकवासला 
ता.हवेली, जि.पुणे औद्योगिक | औ-१.१६४ प्रकल्प नवीन मुठा १८७.८० 
डन न्रनेते उजवा कालवा 
कि.मी. क्र.२६ 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८०५१६११२९३२००२७ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Atul Ashok Kapol 
f Maharashtr Wat 
U Resourc ment, postalCode=400032, st=Maharash’ 
25. 


.4.. fcfeObb4a86dd814129f50d05c1d249ea6f0acc36 
4c6214f11ff7174bd5ef, 


INumb: 2c4f4c985d3e984de94324901263d48766ec 
apo e 651dea49d652faf1 1a96aa98b5, ‘Atul Ashok Kap‘ 


Di 2018.05.16 11:27:00 +05'30' 


(अ.अ.कपोले) 
शासनाचे उप सचिव 


प्रति, 


१. मा. राज्यपालांचे सचिव. 
२. मा. मुख्यमंत्र्यांचे सचिव. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः बिसिंआ - २०१७/(१५९/१७)/सिं.व्य.(धो) 


३. मा. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई. 

४. मा. सभापती/उपसभापती, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई. 

५. मा. विराधी पक्षनेते, विधानसभा, मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई. 
६. मा. विराधी पक्षनेते, विधानपरिषद, मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई. 
७. सर्व मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

८. सर्व मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

९. सचिव, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण, मुंबई. 

१०. प्रधान सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११. सचिव (जसंव्य व लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. सर्व कार्यकारी संचालक, जलसंपदा विभाग, मुंबई. 

१३. मुख्य अभियंता (पा) व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. मुख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा विभाग, उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश, नाशिक 
१५. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण प्रदेशा,मुंबई 

१६. मुख्य अभियंता तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ,जळगाव 

१७. मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक ( लाक्षेविप्र,औरंगाबाद 

१८. मुख्य अभियंता (जसं, जलसंपदा विभाग, पुणे. 

१९. मुख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा विभाग, नागपूर 

२०. निवडनस्ती कार्यासन सिंव्य (धोरण) 


Cc 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः बिसिंआ - २०१७/(१५९/१७)/सिं.व्य.(धो) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


